महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनबँड रुपये १५,६००-३९,१०० + Hs पे 
रुपये ५,४००) या संवर्गातील वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या सुधारीत पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.१०५/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ११ एप्रिळ, २०१९ 


वाचा :- संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/मवैआसे/२अ/टे-३/डॉ. सुरेंद्र पवार 
/२७४४/पदस्थापना/१८, दि.०३.१२.२०१८ 


शासन आदेशा:- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनबॅड रुपये १५,६००-३९,१०० + ग्रेड वेतन 


रुपये ५,४००) या संवर्गातील डॉ. सुरेंद्र अंकुडा पवार यांनी मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे दाखल 


केळेली रिट याचिका क्र. 0939/2092 मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि.२६.१०.२०१८ रोजी पारित 


केलेल्या आदेशान्वये डॉ. पवार यांना कोणताही दंड न लावता त्यांचा पदव्युत्तर पदविका 


अभ्यासक्रमाचा प्रवेश रद्द केला आहे. डॉ. पवार हे पदस्थापनेविना असल्यामुळे संचालक, आरोग्य 


सेवा, मुंबई यांनी डॉ. पवार यांना सुधारित पदस्थापना देण्याबाबत उक्त वाचा येथील 


दि.०३.१२.२०१८ च्या पत्रान्वये विनंती केळी आहे. त्यास अनुसरुन डॉ. पवार यांना खाळील तक्त्यात 


दर्शविल्याप्रमाणे सुधारीत पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सुधारीत पदस्थापनेचे ठिकाण 
हिया 2. ३. 
१ | डा. सुरेंद्र अंकुठा पवार प्राआ केद्र टोका ता नेवासा जि अहमदनगर 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.१०५/सेवा-३ 


२. डॉ. पवार यांनी सुधारीत पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. डॉ. पवार हे 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर राहील्यास त्यांनी अनुपस्थिती “अनधिकृत 


गैरहजरी” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता नाकारता येत 


नाही याची जाणीव त्यांना करुन देण्यात येत आहे. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४०९१६४२१५३५१७ असा आहे. हा AAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Varsha paises 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou= tment, 
oy ee po: ie=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da 
1 ‘al a | 20b708981b5122e87¢8346c4cc7468f821, 
serialNui 


bd844032884bbf2167bc99c 
ef69d02bd455b7ca69724916 


23९0, cn=Varsha Munjaji Bharose 
B h a [| (0 ५ e Date: 2019.04.11 14:40:20 +05'30' 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 
९) निवडनस्ती (सेवा-३) 


(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (यांना संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांच्या मार्फत) 
प्रत, 
१) आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई. 
२) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई. 
३) उपसंचालक आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ नाशिक. 
४) जिल्हा शल्य, सामान्य रुगणालय अहमदनगर. 
५) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर. 
६) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर . 
) 
) 
) 


पृष्ठ २पैकी२ 


